तरंगती जेट्टी व तत्सम प्रवाशी सुविधा उभारणे 
(३०५१ १८३५) या योजनेसाठी सन २०१६-१७ 
साठी निधी खर्च करण्यास मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-०३१७/प्र.क्र.५३/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०3२ 
दिनांक :- १६ मार्च, २०१७ 


वाचा :- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/अभि- 
३/मांडवा रो-रो-३/निधी वितरण प्रस्ताव/१०२, दिनांक ०४ मार्च, २०१७. 

शासन निर्णय :- 

तरंगती जेट्टी व तत्सम प्रवाशी सुविधा उभारणे (३०५१ १८३५) या योजनेकरिता, “मागणी क्र. बी- 
७, लेखाक्ीर्ष क्र. ३०५१- बंदरे व दिपगृहे, (02) लहान बंदरे, (१९०) सार्वजनिक उपक्रम व इतर 
उपक्रमांना सहाय्य, (००)(०२) महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास सहायक अनुदान-तरंगती जेट्टी व तत्सम 
प्रवाशी सुविधा उभारणे (३०५१ १८३५), ३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान” या 
ळेखाशीर्षाखाळी सन २०१६-१७ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु.३०.७१ कोटी तरतुदीपैकी 
८०% च्या मर्यादेत रु. २४ कोटी ५६ लक्ष ८० हजार (रु.चोविस कोटी छपन्न लक्ष ऐंशी हजार) इतकी 
तरतूद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. सदर निधी नियमाप्रमाणे खर्च करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड यांची राहील. 
3: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१७०३१७१५११३६८८२९ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ashok H Damayyawar 
As h 0 k H DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Desk Officer, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Ashok H Damayyawar 
Da mayyawa r Date: 2017.03.17 15:12:56 +05'30' 
(अ. ह. दमय्यावार ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
२ महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), नागपूर. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-०३१७/प्र.क्र.५३/बंदरे-२ 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

प्रधान सचिव (बंदरे), गृह विभाग. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
विशेष कार्यकारी अधिकारी (बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय 
अवर सचिव, बीयुडी-१, गृह विभाग. 

निवडनस्ती(बंदरे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


